भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांच्या 


बदली / पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२०/प्र.क्र.६६ /२०२०/दहा, 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
तारीख: ११.०९.२०२० 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने, खाली नमूद 
केलेल्या भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांची प्रशासकीय कारणास्तव अ.शा.पत्र क्रमांक-एईओ-११२०/प्र.क्र. आणि 
१०/२०२०/दहा, दिनांक ३१.०८.२०२०, ०२.०९.२०२०, ०३.०९.२०२०, ०८.०९.२०२०, ०९.०९.२०२० आणि १०.०९.२०२० 


नुसार पुढील प्रमाणे बदलीने नियुक्‍ती / पदस्थापना करण्यात आली आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम नियुक्तीचे पद 
दिनांक ३१.०८.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या 


श्री.आर.व्ही.गमे, भाप्रसे, (२००५) विभागीय आयुक्त, नाशिक | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असल्यामुळे 


नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. विभाग, नाशिक. 
दिनांक ०२.०९.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या 
२. डॉ.एम.जी.गुरसळ, भाप्रसे, (२००९) | जिल्हाधिकारी, पालघर. 
सचिव, wear नियंत्रण प्राधिकरण, 
मुंबई. 
दिनांक ०३.०९.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या 
३. श्री.विकासचंद्र रस्तोगी, भाप्रसे, | प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान), 
(१९९५) सामान्य प्रशासन विभाग, 


प्रकल्प संचालक, नानाजी देडामुख | मंत्रालय, मुंबई. 
कृषी संजीवनी प्रकल्प, मुंबई. 
दिनांक ०८.०९.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या 


आणि रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती करणे 
आवश्यक असल्याने. 


प्रशासकीय कारणास्तव आणि 
लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 


प्रशासकीय कारणास्तव आणि 
लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 


श्री.ए.ए.शिनगारे, भाप्रसे, (२००९) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदुषण | प्रशासकोय कारणास्तत आणि 


सह व्यवस्थापकीय संचालक, | नियंत्रण मंडळ, मुंबई. 
सिडको, नवी मुंबई. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा | झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, 
परिषद, उस्मानाबाद. पुणे. 


श्री.एस.जी.कोलते, भाप्रसे, (2090) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 


लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 

प्रशासकीय कारणास्तव आणि 
लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 


शासन निर्णय क्रमांकः watt -१०२०/प्र.क्र.६६/२०१०/दहा 
अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम 
श्रीमती दिपा मुधोळ-मुंडे, भाप्रसे, | मुख्य प्रशासक (नवीन शाहरे), | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असल्यामुळे 
(२०११) सिडको, औरंगाबाद. नियुक्‍ती करणे आवश्‍यक असल्याने 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. (दि.२६.०८.२०२० च्या बदली 
आदेशामध्ये अंशत: बदल करून). 
दिनांक ०९.०९.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या 
श्री.अनिल डिग्गीकर, भाप्रसे, (१९९०) | उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असल्यामुळे 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. अधिकारी, म्हाडा, मुंबई. आणि रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती करणे 
आवश्‍यक असल्याने. 
(दि.०९.०९.२०२० चे विशेष कार्य 
अधिकारी, धारावी पुनर्वसन 
प्रकल्प, मुंबई या पदावरील 
बदलीचे आदेडा रद्द करून) 
, भाप्रसे, (२००७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, | प्रशासकोय कारणास्तव आणि 
सह आयुक्त, विक्रीकर विभाग, मुंबई. | महाराष्ट्र मेरीटाईम मंडळ, मुंबई. | लोकहितास्तवत रिक्‍त पदावर 
नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 


| 
९. डॉ.प्रशांत नारनवरे, भाप्रसे, (२००९) | आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे. | प्रशासकौय कारणास्तव आणि 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. लोकहितास्तव नियुक्‍ती करणे 
आवशयक असल्याने. 
श्री.एस.राममुती, भाप्रसे, (२०१३) जिल्हाधिकारी, बुलडाणा. प्रशासकीय कारणास्तव आणि 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
राज्य खनिकर्म महामंडळ, नागपूर. नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 
श्री.देपक कुमार मीना, भाप्रसे, | जिल्हाधिकारी, गोंदिया. प्रशासकीय कारणास्तत आणि 
(२०१३) ळोकहितास्तव नियुक्‍ती करणे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा ARIA असल्याने. 
परिषद, वाशिम. 
१२. | श्री.विवेक जॉनसन, भाप्रसे, (२०१८) | प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असल्यामुळे 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. आदिवासी विकास प्रकल्प, | नियुक्ती करणे आवश्यक 
भंडारा आणि सहाय्यक | असल्याने. (दि.२४.०८.२०२० च्या 
जिल्हाधिकारी, भंडारा उप | बदली आदेशामध्ये अंशात: बदल 
विभाग, भंडारा. करून) 
दिनांक १०.०९.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या 
१३. | stag कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे, [अपर मुख्य सचिव (अपील व | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असल्यामुळे 
(१९८६) सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय, | आणि रिक्‍त पदावर नियुक्ती करणे 
णि नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. आव्यक असल्याने. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२०,/प्र.क्र.६६/२०१०/दहा 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम 
श्री.ई.रविंद्रन, भाप्रसे, (२००८) सह आयुक्त, विक्रीकर विभाग, | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असल्यामुळे 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. मुंबई. आणि रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती करणे 
आव्यक असल्याने. 
श्री.एम.जे.प्रदीप ast, भाप्रसे, | व्यवस्थापकीय संचालक, | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असल्यामुळे 


(२०१२) महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म | आणि रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती करणे 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. महामंडळ, नागपूर. आव्यक असल्याने. 
श्री.कैलास शिंदे, भाप्रसे, (२०१३) | सह व्यवस्थापकीय संचालक, | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असल्यामुळे 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. सिडको, नवी मुंबई. आणि रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती करणे 
आवरयक असल्याने. 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१११३५२२७५५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Sata hich 
Bandekar 
Deshmukh 


(स.रि.बांदेकर-देशामुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 
५. संबंधित अधिकारी, 

संबंधित कार्यालय, 

मुख्य सचिवांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 

सामान्य प्रशासन विभाग, ९, ९-अ, १०-अ, 

निवड नस्ती 


on SG & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


